पेण पोलीस ठाणे गु.नों.क्र.३४/२०११ मधून उद्धवणा-या 
न्यायालयीन प्रकरणी नियुक्‍त विशेष सरकारी अभियोक्ता 
अँंड.श्री.प्रदिप घरत व त्यांना सहाय्य करण्यासाठी नियुक्‍त 
करण्यात आलेल्या अँड.श्री.जयवंत घरत यांना 
व्यावसायिक फी मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. एसपीपी -२०१२/प्र.क्र २०/पोल-१० 
जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर-१, ३० वा मजला, कफ परेड, 
मुंबई-४०० ००५, दिनांक : १९ जानेवारी, २०१३. 


संदर्भ :- १) शासन अधिसूचना, विधी व न्याय विभाग क्र. एसपीपी-२०१२/ए.एस.१२१/डी-चौदा, 
दिनांक १७.१२.२०१२. 


शासन निर्णय :- रायगड जिल्हयातील पेण को. ऑपरेटिव्ह अर्बन बँक लि.मधील रकमेच्या 
अपहार प्रकरणी पेण पोलीस ठाणे येथे दाखल गु.नो.क्र.३४/२०११ मधून उद्भवणा-या खटल्यामध्ये 
शासनाच्या वतीने कामकाज पहाण्यासाठी विधी ब न्याय विभागाच्या वरील संदर्भाधीन दिनांक 
१७.१२.२०१२ च्या अधिसूचनेन्बये अँड.श्री.प्रदिप घरत यांची विशेष सरकारी अभियोक्ता म्हणून व 
त्यांना सहाय्य करण्यासाठी अँड.श्री.जयवंत घरत यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सबब, 
प्रस्तुत प्रकरणी काम पहाण्यासाठी त्यांना खालीलप्रमाणे फी मंजूर करण्यास या शासन निर्णयान्वये 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


अँड.श्री.प्रदिप घरत :- 
अ) प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फी  - रु. ५०००/- 
ब) विचार विनीमय फी प्रतितास - रू. ५००/- 


( प्रस्तुत प्रकरणासाठी अँड.श्री.प्रदिप घरत यांना अपरिणामकारक सुनावणी फो अनुज्ञेय 
असणार नाही. तसेच, विचार विनीमय फी प्रतिदिन कमाल रू. २,५००/- व ही फी सुनावणीच्या 
एकूण फीच्या ५०% या कमाल मर्यादेपेक्षा जास्त रहाणार नाही.) 


अँंड.श्री. जयवंत घरत :- 
अ) प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फी  - रु. ३,०००/- 


HA06.tf Page 1 of 161 


( प्रस्तुत प्रकरणासाठी अँड.श्री. जयवंत घरत यांना अपरिणामकारक सुनावणी फी, विचार 
विनिमय फौ व अन्य कोणत्याही प्रकारची फी अनुज्ञेय असणार नाही.) 
र. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोलीस उपायुक्‍त 
दर्जाहून कमी नाही अशा अधिका-याकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे 
अतिरिक्त प्रदान होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 
३. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र.मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - 
(००) १०९, जिल्हा पोलीस (००) (०१) जिल्हा पोलीस दल - (२०५५ ०१६८) - २८ व्यावसायिक व 
विशेष सेवा या लेखाशिर्षाखालील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून ब मासिक निधी 
विवरणपत्रानुसार भागविण्यात यावा. 


ड्‌. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.सीआर- १६/१३/व्यय-७, 
दिनांक ९.१.२०१३ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


ष्‌. सदर शासन निर्णय राज्य शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आला 
असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१३०११९१०३८४५७२२९.असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


(वि. वि. दपके ) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


* पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई . 

« महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १, मुंबई. 

« पोलीस अधीक्षक, रायगड . 

o जिल्हा कोषागार अधिकारी, रायगड . 

« विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

« वित्त विभाग (व्यय- ७), मंत्रालय, मुंबई. 

« अँड. श्री. प्रदीप घरत,६/६०३, क्षितीज को. ऑप. हाउसिंग सोसायटी, माहिम 
कापड बाजार, स्टेप इन हॉटेलजवळ, माहिम, मुंबई ४०००१६. 

« अँड. श्री. जयवंत घरत, ए/२०४, तारांगण, विस्तारीत दुसरा मजला, बँक ऑफ 
महाराष्ट्र समोर, अलिबाग, रायगड. 

© निवड नस्ती (पोल-१०) 


D:06 Page 2 of 161 


